राज्यातील विनाअनुदानित / कायम विना अनुदानित 
शिक्षणशास्त्र व शारीरिक शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रमाचे 
शुल्क निश्चितीसाठी महाविद्यालयाच्या एकूण 
खर्चाच्या ०.५% ऐवढे प्रक्रीया शुल्क पुर्वलक्षी प्रभावाने 
आकारण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : शुल्क-२३२३/प्र.क्र.१०५/मशि-२ 
४था मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ६ जून, २०२३ 
वाचा :- 
(१ झासन निर्णय क्र. शुल्क-२०१५/प्र.क्र.४३४/१५/मशि-२, दि. १९.१.२०१६ 
(२ संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.२३/प्र.क्र.७७/ 
सीईटीसेल /५३९७, दि.२७.४.२०२३ 


शासन परिपत्रक :- 

राज्यातील विनाअनुदानित / कायम विना अनुदानित शिक्षणशास्त्र व विनाअनुदानित / कायम 
विना अनुदानित शारिरीक शिक्षण अभ्यासक्रमाचे शुल्क निश्चितीसाठी शासन निर्णय दिनांक १९.१.२०१६ 
अन्वये शिक्षणशुल्क समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीकडून महाविद्यालयांचे शुल्क 
आकारणी प्रस्ताव तपासण्यात येतात. सन २०१९-२० पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने महाविद्यालयांचे शुल्क 
आकारणी प्रस्ताव तपासण्यासाठी महाविद्यालयांच्या एकूण खर्चाच्या 0.4% एवढे प्रक्रिया शुल्क 
आकारण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०६०६१५५७४९५५०८ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by HEMANT SUDHAKAR 
PATHAK 
Date: 2023.06.06 16:02:07 +05'30' 


(हे.सु.पाठक) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. प्रधान सचिव,(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) मंत्रालय, मुंबई 
३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः शुल्क-२३२३/प्र.क्र.१०५/मशि-२ 


४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

६. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
सह संचालक, शिक्षण शुल्क समिती, मुंबई, 

. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 

९. सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव, 

qo. Ud प्राचार्य, शिक्षणशास्त्र व शारीरिक शिक्षण महाविद्यालये (संचालक, उच्च शिक्षण महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांचे मार्फत) 

११. शिक्षण शुल्क समितीचे सर्व पदसिध्द व नामनिर्देशित सदस्य (संचालक, उच्च शिक्षण महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांचे मार्फत) 

१२. मान्यताप्राप्त कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये संघटना (शिक्षणशास्त्र व शारिरीक शिक्षण) 
(संचालक, उच्च शिक्षण महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्फत) 

१३. निवडनस्ती (मशि-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


